महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, 
मुंबई या कार्यालयास सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षासाठी अनिवार्य खर्चासाठी 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२१/प्र.क्र.१६/उसाअ/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:-१७/८/२०२१ 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३ दि.२४.६.२०२१ 
२) वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४३/२०२१/व्यय-१, दि.६/८/२०२१ 
३) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: उसाअ-२०२१/प्र.क्र.१६/उसाअ/का-५ 
दि. १३/८/२०२१ 
प्रस्तावना :- 
राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना CS व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील (अनिवार्य) खर्चाच्या 
बाबींकरिता वरील संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानातून 
रु.४.०० लाख/- (रुपये चार लाख फक्त) खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी अनुदान वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानापैकी एप्रिल,२०२१ ते सप्टेंबर,२०२१ या 
६ महिन्याकरिता steer असणारे अनुदान वितरीत करण्यासवरील संदर्भ क्र.२४३/२०२१/व्यय-१, 
दि.६/८/२०२१ येथील अनौपचारिक संदर्भान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर बाब विचारात घेता, 
महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील (अनिवार्य) खर्चाच्या बाबींकरिता सन २०२१-२२ मध्ये 
“मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) (०१) उर्दू अकादमीची 
आस्थापना/दत्तमत, 39 सहाय्य्क अनुदान (अनिवार्य) (२२०५ ३०२७)” या लेखाश्निर्षाखाली मंजूर करण्यात 
आलेल्या रु.१९,६०,०००/-(रूपये एकोणीस लाख साठ हजार फक्त) अनुदानापैकी एप्रिल,२०२१ ते सप्टेंबर,२०२१ 
या आर्थिक वर्षाकरिता मर्यादित कालावधीसाठी रु.४.०० लाख इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध असल्याने 
महाराष्ट्र राज्यउरदू साहित्य अकादमी, मुंबई या कार्यालयास वितरीत करण्यात येत आहे. अधिक्षक-नि-कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी,मुंबई यांनी मंजूर खर्च विहित मर्यादेत राहिल याची दक्षता घ्यावी. 


२. सदर रकमेचा ईसीएस (ECS) अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या 
नावाने काढण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२१/प्र.क्र.१६/उसाअ/का-५ 


३. SITS “मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) (०१) उर्दू 
अकादमीची आस्थापना (अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२०५ ३०२७)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास यावा. 


४. अधिक्षक-नि-कार्यकारीअधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी,मुंबई यांनी सदर खर्चाचे 
तपज्ीीलव निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित काळावधीत सादर करणे अनिवार्य राहिल. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४३/२०२१/व्य्य-१, दि.६/८/२०२१ तसेच 
शासन परिपत्रक, क्रमांक : अर्थस-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, दि.२४.६.२०२१ अन्वये प्राप्त अधिकाराखाली 
निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व परिच्छेदांची तसेच सदर शासन 
परिपत्रकांसोबतच्या परिशिष्टातील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात आलेली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२१०८१७१७१०२२८६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


é Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
क De nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
254. icabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927ff26c0f016 
ff, 
‘serialNum| adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66daa55 1 2ea788889af1 515 
Onavane re ee 
Date: 2021.08.17 17:18:27 +05'30' 
(दि.मा. सोनवणे) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल 9/2 (लेखापरिक्षा), (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १,मुंबई/नागपूर , 
२. संचालक, लेखाव कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 

३. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

४. सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-५) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अवर सचिव (का-७)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रतीत) 

७. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई (अकादमीच्या कार्यालयामार्फत) 
९. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


